RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ४, अंक ६ ९ ] 


सोमवार, जुलै २३, २०१८ / श्रावण १, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार- अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक युएलपी-२०१८ /प्र. क्र . ९१/ कामगार-३. - महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध 
करण्याबाबत अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७२ चा एक ) यांच्या कलम ६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच 
मा . महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ए -३९ ०२/ २०१८ , दिनांक ९ जुलै २०१८ या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खाली नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय या पदावर पुढीलप्रमाणे नियुक्ती करीत आहे : 


न्यायाधीशांचे नाव व सध्याचे पदनाम 


कोणाच्या जागी 


न्यायाधीशांचे नाव व नवीन पदनाम 


अनु 
क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . ए . एस . पंढरीकर 


श्री . अनुज आर . कांबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठस्तर , कंधार , जि . नांदेड. 


श्री . अनुज आर. कांबळे , 
न्यायाधीश , 
कामगार न्यायालय , सातारा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. का . देसाई, 
कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग एक - ल -१९२-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जुलै २३ , २०१८ / श्रावण १, शके १ ९ ४० 


ہ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. ULP - 2018 /CR -91 / 
LAB - 3 , dated the 23rd July 2018 , Extra ordinary , is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. M. SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 23rd July 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RECOGNITION OF TRADE UNIONS AND PREVENTION OF UNFAIR LABOUR PRACTICES ACT , 1971. 

No. ULP - 2018 /C.R . 91/LAB - 3. - In exercise of the powers conferred by section 6 of theMaharashtra 
Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 ( 1 of 1972 ), and with 
reference to the Notification No. A - 3902 /2018 , dated the 9th July 2018 of the Registrar General, High 
Court, Bombay the Government of Maharashtra hereby appoints the following Judicial Officer as Judge 
of Labour Court : 


Sr. 
No. 
(1 ) 


Judges Name and Present 

Designation 

( 2 ) 


On Whose 
Place 
( 3 ) 


Judges Name and 
New Designation . 

( 4 ) 


1 


Shri A. S. Pandharikar 


Shri Anuj R.Kamble , 
Civil Judge , 
Senior Division , Kandhar, 
District Nanded . 


Shri Anuj R. Kamble , 
Judge , 
Labour Court, Satara . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


A. K. DESAI, 
Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


